राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 

प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) सन २०२०-२१. 
एनपीसीडीसी, पीबीएस व इतर कार्यक्रमांतर्गत 
असणाऱ्या पीआयपी अंतर्गत वेगवेगळया योजनांसाठी 
लेखाशिर्षनिहाय उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
अनुदानातून यंत्रसामुग्री व उपकरणांच्या रूपये 
५६११.६६ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा :- 
सहसंचाळक (आरोग्य सेवा), खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संआसे/खरेदी कक्ष/ सन २०२०-२१ रा.आ.अभियान-अनुदान/यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदीस 
प्रशा.मान्यता /खरेदी/१९७३-७६/२०२०, दि.१० जुले, २०२० 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता पीआयपी मध्ये मान्यता प्राप्त 


झालेली असून एनपीसीडीसी, पीबीएस व इतर कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध बाबींकरीता 


लेखाशिर्षनिहाय उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून यंत्रसामुग्री व उपकरणांच्या खरेदीस 


सहसंचालक (आरोग्य सेवा), खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या कडील दिनांक १० 


जुले, २०२० च्या प्रस्तावानूसार रक्‍कम रु.५६११.६६ लक्ष निधीच्या खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
सहसंचालक (आरोग्य सेवा), खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या संदर्भीय 


दिनांक १० जुले, २०२० च्या पत्राच्या अनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सन २०२०- 


२१ च्या PIP ला मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानूसार एनपीसीडीसी, पीबीएस व इतर कार्यक्रमांतर्गत 


प्रस्तावित विविध बाबींकरीता यंत्रसामुग्री व उपकरणांच्या खरेदी प्रस्तावास राज्यस्तरीय तांत्रिक 


विनिर्देश समितीमार्फत तयार करण्यात आलेले तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specification) विचारात 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


घेऊन आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता 


असून त्यानुषंगाने एनपीसीडीसी, पीबीएस व इतर कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध प्रकारच्या यंत्रसामुग्री 


व उपकरणांच्या खरेदीसाठी रु. ५६११.६६ लक्ष इतक्या निधीच्या निविदा प्रक्रिया करुन खालील 


तपश्ीलानूसार खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे. त्याबाबतचा तपश्ञील पुढीलप्रामणे 


आहे :- 
Sr. Name of FMR Code _ | Name of Items / Perticulars PIP Approved | Procurement 
No. Scheme RS. (In Lakhs) | proposal Rs. 
1. ECG Machine Computerised 560000 
2. ECG Machine Ordinary 160000 
1. Monitor with one oe 2000000 
1 NPCDCS 6.1.1.23.1 | 4. Defibrillator न 1600000 
5. Adult Ventilators 4000000 
6. Pulse Oxymeter 48000 
7. Infusion Pump 624000 
Total Amount Rs. 9002000 8992000 
Non- Digital BP Apparatus 
Recuring 
00000) || के 0.32 Lakh 31900 
at District 
NCD Clinic 
(PBS) 
2 Non- 
Recuring 
Equipment 6.1.1.23.4 1.74 Lakh 174000 
at CHC 
NCD Clinic 
PBS 6.1.1.23.5 5.60 Lakh 559700 
Total Amount Rs. 7.66 Lakh 
(766000) 765600 
1. Cytotoxic Cabinet 280000 
CDCs 2. Infusion Pump 3.49 Lakh 60000 
NEED Cea 3. Pulse Oxymeter 9000 
Total Amount Rs. 349000 349000 
1. Refrigetated Centrifuge 7200000 
2. Luminal Air Flow for Blood 600000 
Bank 
3. Plasma Expresser 930000 
fiemnisice . Blood Bank Cabinet (2-8C) 1800000 
Si efrigerator 600 Lts. 
4 | ¥&Sickle | 6119.1 5. Blood Bank Cabinet -40C) | 372.30 Lakh 
Cell F 1640000 
Programntie reezer 600 Lts. 
6. Blood Bank Cabinet (-80C) 7140000 
Deep Freezer 600 Lts. 
7. Platelet Agirtator with 
Incubator ony 
8. Tube Sealer 8100000 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


Sr. Name of FMR Code _ | Name of Items / Perticulars PIP Approved | Procurement 
No. Scheme RS. (In Lakhs) | proposal Rs. 
9. Thawing Bath for Blood Bank 600000 
10. Three Part Cell Counter 1400000 
11. Elisa Reader and Washer 4500000 
Total Amount Rs. 37230000 34390000 
Digital 1. Digital Hemoglobinometer 9105000 
Hemoglobi 2. Strip / Microcuvette / Lancet 2000001 72111600 
nometer Total Amount Rs. 
(one digital 
Hemoglobi 
nometer per 
ही. (1: 6.1.1.2.2 
गृहात हात 90300000 81216600 
One at each 
Sub-centre 
/ testing 
strip) 
Handheld 1. Handheld Pulse Oximeter 32310000 
Pulse 2. Nebulizer O79 82 Lakh 259662000 
Oximeter Total Amount Rs. 
वि and 6.1.1.2.3 
nebulizer 67589000 58272000 
under 
SAANS 
Any other 1. Radiant Warmer 1158300 
equipment 2. Phototherapy Unit 732600 
(for SRC / 3. Pulse Oximeter 179.06 Lakh 871200 
MNCU / 4. Monitor, Vital Sign, NIBP, 
: SNCU / Oe HR, SpO2, ECG, RR, Temp. aes 
NBSU Total Amount Rs. 
INBCC / 17906000 3078504 
NRC /etc.) 
Any other 1. Radiant Warmer 1158300 
equipment 2. Phototherapy Unit 06.5. 529100 
(for SRC / Total Amount Rs. 
. 0 6.1.1.2.4 
NBSU 17906000 1687400 
INBCC / 
NRC /etc.) 
[a RMNCH+ 61.134 Laproscope 344.00 Lakh 32743175 
A ०३. Total Amount Rs. 34400000 32743175 
10 RMNCH+ 6.1.2.1.2 Laptop for mobile Health teams 179.40 Lakh 17940000 
A pons Total Amount Rs. 17940000 17940000 
Any other BP Apparatus - Digital 47.44 Lakh 4744942.72 
equipment Total Amount Rs. 
11 | (7? Gene 4744000 4744000 
Apparatus) 
Medicine for Mobile Health 
team Coonsumables for one 
12 6.2.5.1 time testing of school and Ogee 100001. 
AWW 
Total Amount Rs. 256073000 196323580 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


Sr. Name of FMR Code _ | Name of Items / Perticulars PIP Approved | Procurement 
No. Scheme RS. (In Lakhs) | proposal Rs. 
B 6.1151 Digital Hemoglobinometer 64.35 Lakh 5610000 

(2.० ee Total Amount Rs. 6435000 5610000 
MVA / MVA Kit 49.94 Lakh 4994000 
EVA for Total Amount Rs. 
3. शत 4994000 4994000 
abortion 
services 
Optical Microscope Binocular 
15 | TB & LEP 6.1.1.18.1 Bright Field ‘i वट are ६... 
Total Amount Rs. 54727000 21000000 
Elevation 1. Defibrillator 44000000 
in 2. Cardiac Monitor 15400000 
myocardial 3. Infusion Pump oan 2860000 
Infraction 4. ICU Bed 1650000 
16 | Prooject 18.5.1 Total Amount Rs. 
Hub & 
Spoke 110051000 63910000 
model 
Stemi Care 
1. Biosaffety Cabinet Class ITA 2838000 
2. Autoclave (Sterilization) 124000 
3. Autoclave (Decontamination) 496000 
4. Hot Air Oven 55000 
5. Binocular Microscope 350000 
6. ELISA Reader and Washer 5489000 
7. Refrigerator (300 Itrs.) 180000 
8. Deep Freezer (-20 C) 5940000 
9. Centrifuge 253000 
& 10. Micro pipette Set (Singal | 181.50 Lakh 
ty moe Ee channel-05 & Multichanel -02) (१00) 
11. Analytical Balance 
(Weighing Scale) i 
12. Water Bath 40000 
13. Mixer / Rotetor 225000 
14. Needle Cutter 44000 
15. Loop Sterilizer Electronic 286000 
16. Computer with printer, 
scanner and UPS १81000 
Total Amount Rs. 18150000 18150000 
1. Computers 4100000 
2.External Hard Disc 500 GB 
for DATA Storage 44. 
3. Net Seter 125000 
5 4. Printers 70.00 Lakh 550000 
i TSF pada? 5. Printers with Scanner 550000 
6. Lap Top 1000000 
7. LCD Projector 400000 
8. LCD Screen 200000 
Total Amount Rs. 7000000 7000000 
Grant Total 561165859.00 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


4) 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा ए€॥11८6। specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
सदर तांत्रिक विनिर्देडा ए€०11]८० specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अज्ञा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च अनुदान FMR Code ( ६.१.१.२३.१, ६.१.१.२३.३, 
§.9.9.23.8, ६११ §.9.9.23.2, §.9.9.9.9, §.9.9.2.3, §.9.9.2.8, §.9.9.2.8, 
६.१.१.३.४, ६.१.२.१.२, §.9.2.9.8, 6.2.4.9, ६.१.१.५.१, §.9.9.9.9, §.9.9.9¢.9, 
92.4.9, §.9.9.94.9 व ६.१.१.७.५ ) या घटकांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wah (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१०झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिलळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 

११)खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवड्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचाळक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई व 
कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१८११३०५२८०१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Milind 111000 
ou=Public Health Department, 

Raghunath eye rere sion yee 
: 1 d5ce0d99ed1 8a61fb5b1 685722e2c2c03, 

Kulkarni की a 

(मिलिंद कुळकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३२/आरोग्य-७ 


संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळलनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

निवडनस्ती (आरोग्य-(७) 


२ 


AN 


tof 
4 


-८४) 


&. 
२. << WTF > TS > << ६-* 


(शड 


९ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


